ग्राम विकास विभागामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या 
योजनांची प्रसिद्धी करण्यासाठी जाहिरात माध्यम 
आराखड्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१५/यो-११ 
बांधकाम भवन, 24, मर्झबान मार्ग 
फोर्ट, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक: २२ जुले, २०२४. 

वाचा :- 

१.ग्राम विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.०८/योजना-११, दि.१४.०२.२०२४ 

२.माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या माध्यम आराखडा नियोजन व अंमलबजावणी समितीच्या 

दि.०५.०७.२०२४ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 


प्रस्तावना:- 

ग्राम विकास विभागामार्फत ग्रामीण भागातील जनतेशी संबंधित केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध विकास योजना 
राबविण्यात येतात. या योजनांतर्गत झालेल्या कामांची व योजनांची माहिती सामान्य जनतेपर्यंत पाहोचावी यादृष्टीने 
जनजागृती करण्याचा माध्यम आराखडा तयार करण्यात आला असून सदर आराखड्यास माहिती व जनसंपर्क 
महासंचालनालयाच्या माध्यम आराखडा नियोजन व अंमलबजावणी समितीच्या बैठकीमध्ये मान्यता fest आहे. सदर 
जाहिरात आराखड्यास व खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

ग्राम विकास विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांची व झालेल्या कामांची जाहिरात राज्यातील ३४ 
जिल्ह्यांत (मुंबई हहर व मुंबई उपनगर वगळून) करण्यासाठी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाकडून तयार करण्यात 
आलेल्या व माध्यम आराखडा नियोजन व अंमलबजावणी समितीने मान्य केलेल्या रु.२७,५७,३३,७३६/- इतक्या 
किंमतीच्या जाहिरात माध्यम आराखड्यास व खर्चास या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ. । माध्यम मूळ दर, | Details काला | खर्चाचा तप्ील एकूण अंदाजित रक्‍कम 
क्र. प्रक्रिया वधी 
। एसटी सीबीसी एसटी २ १.प्रति स्क्रोनवरील एका | रु.१७,६७,१६,८००/- 
डेपोतील (डीएव्हीपी महामंडळाच्या बस | महिने | दिवसाचा खर्च रु.३१,२०० + 
एलसीडी/एल | दर) ८ रु. प्रति | डेपोतील जीएसटी १८% रु. ५,६१६ 
इडी/इएसबी |। सेकंद इलेक्ट्रॉनिक साइन न्सरु.३६,८१६/- 
स्क्रीनद्वारे बोर्डरलईडी  / २. ८० Ghats ६० 
प्रसिद्धी स्क्रीनवरून दिवसांचा खर्च = 
प्रसिद्धी (एकूण ८० ८०५६०%५३६,८१६- 
स्क्रीन) रु.१७,६७,१६,८००/- 
२. | एसटी बस (३ | सीबीसी एसटी 3 १) ५००० बसेसवरीलळ 3 | रु.९,२६,३०,०००/- 
बाजू पॅनल) । (डीएव्हीपी महामंडळाच्या महिने महिन्यांचा खर्चे = 
दर) बसेसवरून (साइड ६,९०,००,०००/- 


शासन निर्णय: संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१५/योजना-११ 


रु.४६००/- व बंक पॅनल ) + Feet चार्जस 
प्रति बस/प्रति | प्रसिद्धी (एकूण (रु.१५,००,०००/-) + मुद्रण 
महिना बसेस ५०००) चार्जेस (रु.८०,००,०००/-) 


एकूण रु. ७,८५,००,०००/- 
२. जीएसटी १८% 
१,४१,३०,०००/- 
३.(१-२) = एकूण रु. 
९,२६,३०,०००/- 


एकूण रु.२६,९३,४६,८००/- 
३. | शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाला येणारा कार्यालयीन | रु.६३,८६,९३६/- 
उपकरणावरील खर्च, सॉफ्टवेअर, तात्पुरत्या मनुष्यबळावरील खर्च, संशोधन खर्च, वाहतूक 
खर्च, इतर किरकोळ खर्च 


एकूण रु. २७,५७,३३,७३६/- 


२. उपरोक्त माध्यम आराखड्यातील अ.क्र.१ ते २ येथे नमूद माध्यमांसंदर्भात माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने 
तात्काळ कार्यादेश निर्गमित करावेत. 

३. यावर होणारा खर्च मागणी क्र.एल-०४, ३४५१ सचिवालयीन आर्थिक सेवा ००, ०९०, सचिवालय (०१) ग्राम विकास 
विभाग (०१) (०४) ग्राम विकास विभागांतर्गत जाहिरात व प्रसिद्धी (कार्यक्रम) (२६) जाहिरात व प्रसिद्धी (कार्यक्रम) 
(३४५१॥५२०६) या लेखाशीर्षाखाली सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात मंजूर असलेल्या तरतुदीतुन भागविण्यात यावा. 


४. सदर शासन fu नियोजन विभागाच्या मान्यतेने व faa विभाग अनो.सं.क्र.४८१/२०२४/व्यय- 
१५,दि.२२.०७.२०२४ अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


५. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०७२२१८४९४१३१२० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने sea nlc 


jOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=714701fc3db9c38a46f4cd82e1e450b51 
a9e92eede8c323934f82edb538d3b20, 
je= = 
VA LVI serial HI ber=8C5D0F275C3D9A21DBO7FECF79 
19C2D83796E88930D62D44E7 A4A6D4CBEE7EOE 
=KALU GONYA VALVI 
Date: 2024.07.22 19:49:50 +05'30' 


(का.गो.वळवी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत: 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय: संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१५/योजना-११ 


२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

३. मा.उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

४. मा.उपमुख्यमंत्री (वित्त) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

५. मा.मंत्री (ग्रामविकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

६. मा.विरोधी पक्ष नेता, विधान परिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई, 
७. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, यांचे वरीष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 
८. मा.प्रधान सचिव, ग्राम विकास विभाग यांचे स्वीय सहायक, बांधकाम भवन, मुंबई, 
९. मा. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 
१०. महालेखापाल-१/२, (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
११. अधिदान व लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

१२. कक्ष अधिकारी, व्यय-१५, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१२. कार्यासन योजना-११ संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


